आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीचे निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- स्थाविका-०४१८/प्र.क्र. ५६ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०८ जून, २०१८. 


वाचा:- 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२.७.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ 
३) नियोजन विभाग, ज्ञापन क्रमांक- स्थाविका-०४१८/प्र.क्र.५६/का.१४८२, दिनांक २५.४.२०१८ व 
दिनांक १४ मे, २०१८ 


ज्ञापन :- 

महाराष्ट्र विधानमंडळाने, “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८” मंजूर केले असून ते महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल महोदय यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २२ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग-४, दिनांक २७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण 
₹७३४,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये सातशे चौतीस कोटी फक्त) इतका नियतव्यय मंजूर असून तो संपूर्ण 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ अन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीच्या १००% निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. 
३. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.१६/का.१४८२, दिनांक १२.७.२०१६ 
मधील परिच्छेद २.१ येथील तरतूदीनुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यातील २८७ विधानसभा 
सदस्यांना एकूण ₹ ५७४,००,००,००० /- (रुपये पाचशे Aer कोटी wad ) तसेच ७८ विधान परिषद 


सदस्यांना त्यांच्या अनुज्ञेयतेनुसार ₹ १२६,१६,१८,०००/- (रुपये VHA सव्वीस कोटी सोळा लक्ष अठरा हजार 
फक्त) याप्रमाणे एकूण ₹ ७००,१६,१८,०००/- एवढा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. 

४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२/७/२०१६ 
मधील परिच्छेद ४.३ मध्ये सुधारणा करुन कोणत्याही कारणामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळ सदस्यांचा कालावधी 
आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच संपुष्टात आल्यास अथवा सुरु झाल्यास त्या आर्थिक वर्षातील सदस्यांचा 
कार्यकाल विचारात घेऊन दरमहा ₹ १६.६६ लक्ष याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदया कडून विधानसभेवर 
नियुक्त केलेल्या “अँग्लो इंडियन सदस्य” श्री.डेसमंड येट्स तसेच सांगली जिल्हयातील पळूस-कडेगाव 
विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोट निवडणुकीत निर्वाचित झालेल्या श्री. विश्वजित कदम, यांना मे, २०१८ ते 
मार्च, २०१९ या ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रत्येकी ₹ १८३.३४ लक्ष एवढा निधी अनुज्ञेय असून त्यानुसार 
एकूण ₹ ३६६.६८ लक्ष (रुपये तीन कोटी सहासष्ट लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) एवढा निधी या ज्ञापनाद्वारे मंजूर 


शासन ज्ञापन क्रमांकः स्थाविका-०४१८/प्र.क्र. ५६ /का-१४८२ 


करण्यात येत आहे. सदर निधीमधून ₹ १८३.३४ लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर व TX १८३.३४ 
लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 

4, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, 
२०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. 

द आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ 
प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांत बसणारी कामे 
जिल्हाधिकाऱ्यानी मंजूर करावीत. सदर निधीचा विनियोग करतांना वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. 
६९/ अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकातील अटी व aid पालन करण्यात यावे. तसेच विविध 
स्तरावरील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा कालावधी तसेच केंद्र व राज्य निवडणुक आयोगाने 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन निधीचा विनियोग करावा. वितरीत केलेल्या निधीचा 
विनियोग पूर्णपणे होईल याची जिल्हाधिकार्‍यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या निधीमधून झालेल्या खर्चाचा 
ताळमेळ घेण्याची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण करावी. 

0. हे ज्ञापन शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८ / प्र.क्र. ६९ / अर्थ-३, दि. 02 एप्रिल, २०१८ 
ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८: हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१२१५१४२२४०१६ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Anil Se ata 
Dattatraya Geen 
Joshi eee) 
(अ. द. जोशी) 
सोबत:- विवरणपत्र. उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

२ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई 
४ 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, नाशिक,पुणे, बीड, परभणी, लातूर, अमरावती, यवतमाळ व 


चंद्रपूर 
५ सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 


६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, नाशिक,पुणे, बीड, परभणी, लातूर, अमरावती, 


यवतमाळ व चंद्रपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


८ जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, नाशिक,पुणे, बीड, परभणी, लातूर, अमरावती, 


यवतमाळ व चंद्रपूर 
९ वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१५/व्यय-८), 
१० नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
११ ग्रंथपाल व संदभ अधिकारी, नियोजन विभाग, 
१२ निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


